आस्थापना- मोटार परिवहन विभागातील 
तांत्रिक पर्यवेक्षण आणि प्रशासकिय 
नियंत्रणासाठी निर्माण केलेल्या तांत्रिक 
अधिकाऱ्यांच्या ६२ अस्थायी पदांना 
दि.१.१०.२०१२ ते दि.३०.९.२०१३ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस- १४१२/ प्र.क्र.८०-३८/ पोल-४ 
जागतिक व्यापार केंद्र, मुंबई-४००००५, 
तारीख: १८ ऑक्टोबर,२०१२. 


संदर्भ 
१) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र.असंक-१००४/प्र.क्र.१२ (भाग -२)/२००४/वित्तीय सुधारणा-१, 
दि.४.१०.२००४ 
२) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१२/प्र.क्र.२८ /१२/वित्तीय सुधारणा-१, 
दि.१९.३.२०१२ 
३) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१२/प्र.क्र.९८/१२/वित्तीय सुधारणा-१, 
दि.११.९.२०१२ 
४) गृह विभाग, शासन निर्णय,क्र. : एमटीएस- ०३११/ प्र.क्र.५१३/पोल-४,दि. २.५.२०१२. 
५) पोलीस महासंचालक, ,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांचे पत्र क्र. : पोमस/२६-ब/तांत्रिक अधिकारी/ 
मुदतवाढ/पोल-४/६१/२०१२, दि.०२.०९.२०१२. 


शासन निर्णय:- 

पोळीस दलातील विविध संवर्गातील पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही पूर्ण करुन पदांचा आढावा 
संयुक्‍त सचिव समितीपुढे सादर करण्यात येईल,तसेच कोणतेही पद ६ महिन्यांपेक्षा अधिक काळ Rat 
नाही या अटींचे अधिन राहून पोळीस दलातील विविध घटक कार्यालयातील या कार्यासनांशी संबंधित 
अस्थायी पदांना वित्त विभागाच्या सहमतीने वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. तथापि मोटार 
परिवहन विभागामध्ये तांत्रिक पर्यवेक्षण आणि प्रशासकिय नियंत्रणासाठी उपरोक्‍त संदर्भ क्र. १ येथील 
शासन निर्णयान्वये तांत्रिक अधिकाऱ्यांची एकुण ६२ पदे निर्माण करण्यात आलेली आहे. सदर पदांचा 
अद्याप आढावा घेण्यात आलेला नसल्याने संदर्भ क्र. २ येथील पत्रान्वये पोलीस महासंचालक म. रा. 
मुंबई यांनी त्या ६२ अस्थायी पदांना दि.२८.०२.२०१३ पर्यंत मुदतवाढ मिळणेस विनंती केली आहे. 
त्याचप्रमाणे वित्त विभागाच्या उपरोक्‍त नमूद संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये अस्थायी पदांना 
दि.१.१०.२०१२ ते दि.३०.९.२०१३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे त्या त्या मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस- १४१२/ प्र.क्र.८०-३८/ पोल-४ 


अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत.त्यानुसार,सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात नमूद केलेल्या 
मोटार परिवहन विभागाच्या कार्यालयातील एकूण ६२ अस्थायी पदांना दि.१.१०.२०१२ पासून 
दि.३०.९.२०१३ पर्यंत खालील अटींच्या अधीन राहून मुदतवाढ देण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 

१ प्रस्तावित करण्यात आलेल्या पदांपैकी कोणतेही पद सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ 
रिक्‍त नाही व पदे ज्या कारणासाठी, अटी व शार्तीचे अधीन राहून मंजूर केली आहेत त्यांचे पालन 
करण्यात येईल. 

2) वित्त विभाग, शा.नि.,क्र.असंक-१००४/प्र.क्र.१२/२००४/वित्तीय सुधारणा-१, 
दि.१९.०८.२००४ नुसार कार्यालयाचा पदविषयक सुधारीत आकृतीबंध उच्चस्तरीय समितीकडून 
अंतिमत: मान्य करून घेण्यासाठी तात्काळ कार्यवाही करण्यात येईल. 

३) विहित मुदतीत पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास व अस्थायी पदांना त्या पुढील 
कालावधीसाठी मुदतवाढ न मिळाल्यास व त्यामुळे अधिकारी / कर्मचारी यांच्या वेतन व भत्त्यांचा प्रश्न 
निर्माण झाल्यास ती जबाबदारी पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांची राहील. 

४) अस्थायी पदांचे वेतन व भत्त्यांवरील खर्च मंजूर अनुदानातून भागविण्यात येईल. 

२. यासाठी होणारा खर्च गृह विभाग,मागणी क्रमांक : बी-१ लेखाशिर्ष "२०५५-पोलीस- १०८-राज्य 
मुख्यालय पोलीस (०२) शहर पोलीस (०२)(०१)आस्थापना” या लेखाशीर्षाखाली मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 

३. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, क्र.पदनि-०१२/प्र.क्र.९८/१२/वित्तीय सुधारणा-१, दि.११.९.२०१२ 
अन्वये मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना दिलेल्या अधिकारांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१३०५०८१७४९३५४६२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ravindra Shivaji 


| G 
R av | n d ra DN. CN = Ravindra Shivaji Gorve, C 
1 oo. = IN, S = MAHARASHTRA, O = 
GOVERNMENT OF 
S h I VaJ I G O rve MAHARASHTRA, OU = HOME 
Reason: | am the author of this 


document 
Date: 2013.05.08 18:46:19 +05'30' 


र.शि.गोरवे 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 
२) विशेष पोलीस महानिरिक्षक, मोटार परिवहन विभाग, म. रा. पुणे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस- १४१२/ प्र.क्र.८०-३८/ पोल-४ 


३) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

४) पोलीस उपायुक्त, मोटार परिवहन, मुंबई 

५) महालेखापाल,महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर 

६) महालेखापाल,महाराष्ट्र-१/२ (लेखापरीक्षा), मुंबई /नागपूर. 
) 
) 
) 


७) अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 

८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

९) वित्त विभाग (व्यय-७/वित्तीय सुधारणा-१),मंत्रालय, मुंबई. 

१०) कार्यासन अधिकारी (पोल-३),गृह विभाग, जागतिक व्यापार केंद्र, मुंबई. 
११) निवडनस्ती/ (पोल-4). 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस- १४१२/ प्र.क्र.८०-३८/ पोलळ-४ 


विवरणपत्र-“अ* 


मोटार परिवहन विभागातील तांत्रिक अधिका-यांचा नवीन पदे निर्माण केलेल्या पदांचा तपशील 


(शासन निर्णय क्र. एमआयएस- १४१२/ प्र.क्र.८०-३८/ पोल-४, दिनांक १८.१०.२०१२) 


अ.क्र. पदनाम वेतनश्रेणी (रूपये) | मंजूर पदनिर्मितीच्या | वार्षिक आवती 
पदांची संख्या अंदाजित खर्च 
(रूपये) 

शि पोळीस उप महानिरीक्षक/अपर | ३७४००-६७००० २ २८०७२३२ 
पोलीस आयुक्त (तांत्रिक) ग्रेड पे-८९०० 

२ | अपर पोलीस अधिक्षक (तांत्रिक) १५६००-३९१०० 8 ३२३१६४८ 
ग्रेड पे-७६०० 

३ | पोलीस उप अधिक्षक/सहायक | १५६००-३९१०० & ३८०७७९२ 
पोलीस आयुक्त (तांत्रिक) ग्रेड पे-५४०० 

to} पोलीस निरीक्षक (तांत्रिक) ९३००-३४८०० २० १५५५०२०० 
ग्रेड पे-५००० 

५ | पोलीस उप निरीक्षक (तांत्रिक) ९३००-३४८०० ३० १५१५५४०० 
ग्रेड पे-४३०० 

एकूण ६२ ४०५६५६२२७२ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


